वर्ष ८ , अंक ९ ६ 


८८ 


मंगळवार , नोव्हेंबर १ , २०२२ / कार्तिक १० , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २०३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक एसआरव्ही -२०२२ / प्र.क्र .५८ / का .१२ . भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून , आणि बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लिपिक टंकलेखक ” , गट - क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१८ व या संदर्भात 
सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम , आदेश आणि अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याव्दारे बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय 
कार्यालयातील लिपिक टंकलेखक गट - क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्याकरीता पुढील नियम करीत आहेत : 

बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयातील लिपिक टंकलेखक ” , गट - क ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) 


८८ 


२ . 

मुख्य नियम 


१. संक्षिप्त नाव या नियमांना 
नियम , २०२२ " असे संबोधण्यात यावे . 


८८ 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


सामान्य प्रशासन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०२२ . 

अधिसूचना 


- 


> 


३. मुख्य नियमांमधील नियम १ ऐवजी खालील नियम दाखल करण्यात येईल 

66 १ . 


बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयातील “ लिपिक टंकलेखक ” , गट - क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१७ ” ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
असा करण्यात आला आहे ) च्या प्रास्ताविकेमधील “ बृहन्मुंबईबाहेरील " हे शब्द वगळण्यात यावेत . 


८८ 


भाग चार- अ - २०३ - १ 


८८ 


५. मुख्य नियमाच्या नियम ३ मध्ये : 


( ख ) खंड ( क ) नंतर , 


या नियमांना शासकीय कार्यालयातील लिपिक - टंकलेखक , “ गट - क ” , ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१७ असे संबोधण्यात यावे . ” 
४. मुख्य नियमाच्या नियम २ मधील खंड ( क ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 


( कक ) “ आयोग ” , याचा अर्थ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असा आहे . ” 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


८८ 


बृहन्मुंबईबाहेरील " हे शब्द वगळण्यात यावेत ; 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


: 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , नोव्हेंबर १ , २०२२ / कार्तिक १० , शके १ ९ ४४ 

( एक ) किंवा ” हा शब्द वगळण्यात यावा ; 

( दोन ) खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात यावे : 

परंतु असे की , बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयातील लिपिक टंकलेखक गट - क ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) 
नियम , २०२२ शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापूर्वी गट - ड मधील पद धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी माध्यमिक शालांत 
परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि खंड ( ख ) च्या उप खंड ( तीन ) मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण केली आहे , अशा व्यक्तींचा 
देखील , वरील खंड ( क ) अंतर्गत , या नियमांच्या प्रसिद्धीपासून पाच वर्षापर्यंत पदोन्नतीसाठी विचार करता येईल ; किंवा 


८८ 


८८ 


८८ 


> 


८८ 


" 


" 

( ग ) खंड ( ख ) मध्ये “ पुढील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे , - ” या शब्दांऐवजी आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा 
परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे , हे शब्द दाखल करण्यात येतील . 

" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

नितीन गद्रे , 

शासनाचे अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , नोव्हेंबर १ , २०२२ / कार्तिक १० , शके १ ९ ४४ 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated 1st November , 2022 . 

NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SRV2022 / CR58 / Desk - 12. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , and in supersession of the Clerk - Typist , Group C in Government 
offices in Brihan Mumbai ( Recruitment ) Rules , 2018 and all the existing rules , orders or 
instruments issued in this behalf , the Government of Maharashtra hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Clerk - Typist , Group " C " in the Government Offices , outside 
Greater Mumbai ( Recruitment ) Rules , 2017 as follows , namely : 

— 


1. Short title . These rules may be called the Clerk - Typist , Group- " C " in the Government 
Offices , Outside Greater Mumbai ( Recruitment ) ( Amendment ) Rules , 2022 . 


66 

2. In the Clerk - Typist , Group " C " in the Government Offices , outside Greater Mumbai 
( Recruitment ) Rules , 2017 ( hereinafter referred to as " the principal rules " ) , in the preamble , 
the words " outside Greater Mumbai " shall be deleted . 


3. In the principal Rules , for rule 1 , the following rule shall be substituted , namely : 
" 1. These rules may be called the Clerk - Typist , Group " C " in the Government Offices 
( Recruitment ) Rules 2017. " 


4. In rule 2 of the principal Rules , after clause ( a ) , the following clause shall be inserted , 
namely : 

" ( aa ) " Commission " means , the Maharashtra Public Service Commission . " . 

5. In rule 3 of the principal Rules , 

( a ) the words " outside Greater Mumbai " shall be deleted ; 

( b ) after Clause ( a ) , 


66 

( i ) the word " or " shall be deleted ; 


( ii ) the following proviso shall be added , namely : 

" Provided that , the persons who are holding the post in Group " D " and who have 
passed the Secondary School Certificate Examination and possess qualifications 
mentioned in sub - clause ( iii ) of clause ( b ) , before the date of publication of the Clerk 
Typist , Group " C " in the Government Offices , outside Greater Mumbai 
( Recruitment ) ( Amendment ) Rules , 2022 , in the Official Gazettes , shall also be 
considered for promotion under clause ( a ) above , for five years from the date of 
publication of these rules ; or 

" " 


( c ) in clause ( b ) for the words " by nomination from amongst the persons , who , - " the 
words " by nomination from amongst the persons , on the basis of result of Competitive 
Examination held by the Commission who , " shall be substituted . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NITIN GADRE , 
Additional Chief Secretary of Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


